महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील तंत्र 
अधिकाऱ्यांना तालुका कृषि अधिकारी पदावर 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आकृवि ०३१७/प्र.क्र.२७१/१५अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १९ एप्रिल, २०१८. 

वाचा:-१) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. आकृवि ०३१७/प्र.क्र.२७१/१५-अ, दि. १२.०२.२०१८. 
कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेश क्र. आकृवि १११७/प्र.क्र.३७१/१५-अ, दि. १२.०२.२०१८. 
कृषि व पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. आकृवि १२१७/प्र.क्र.३८३/१५-अ, दि. ०८.१२.२०१७. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. आकृवि १२१६/प्र.क्र.३८३/१५-अ, दि. ०७.०३.२०१८. 
प्रस्तावना :- 

राज्यामध्ये मोठयाप्रमाणात तालुका कृषि अधिकाऱ्यांची पदे Rea असल्याने सर्व विभागीय कृषि 
सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातील एकूण ५२ 
तंत्र अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये तालुका कृषि अधिकारी पदावर पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. सदर 42 अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांनी कौटुंबिक कारणास्तव, गैरसोईमुळे व इतर कारणास्तव 
दि. १२.०२.२०१८ च्या शासन आदेशामधील त्यांची बदली रद्द करण्याबाबत विभागास विनंती केली होती. 
शासन आदेठा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील खाळीळ विवरणपत्रातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. 3 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशातील त्यांचे बदलीचे आदेश रद्द/अंशत: बदळ करून 
पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


| a | 2 3 


श्री. मुनीरोद्दीन Fale are, विश्ळेषण रसायन 
वि शास्त्रज्ञ, hepa चाचणी प्रयोगशाळा, 
औरंगाबाद 


दि. १२.०२.२०१८ चे बदली आदेशा रद्द करण्यात 
येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि ०३१७/प्र.क्र.२७१/१५ओ 


अ.क्र अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
ह श्रीमती शिल्पा आशितोष निखाडे, तंत्र तालुका कृषि अधिकारी, कल्याण जि. ठाणे 
की अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे | (रिक्‍त पदी) 
श्री. चेनशोटी आर. व्ही., तंत्र अधिकारी, दि. १२.०२.२०१८ चे बदली आदेश रद्द करण्यात 
> | उपविभागीय कृषि अधिकारी, वर्धा, जि. वर्धा येत आहेत. 
a श्री. पाटील जगदिश आर., जिल्हा कृषि दि. १२.०२.२०१८ चे बदली आदेशा रद्द करण्यात 
अधिकारी (विघयो), जिल्हा परिषद, नाशिक येत आहेत. 
श्री. सुनिल मारूती राऊत, सहाय्यक प्रकल्प 
५  । व्यवस्थापक, म.रा. फलोत्पादन आणि औषधी सहायक संचालक (रामेती), पुणे (रिक्‍त पदी) 
वनस्पती मंडळ, पुणे 
कु. कदम जयश्री मच्छिंद्र, तंत्र अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, दौंड 
६ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, खोपोली, जि. ae IS PIN ele 
ती (रिक्‍त पदी) 
रायगड 
वि श्री. पवार भुजंग राघोबा, तंत्र अधिकारी, जिल्हा | तालुका कृषि अधिकारी, चाकूर जि. लातूर 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद (रिक्‍त पदी) 
श्री. टेकाडे विवेक पांडुरंग, तंत्र अधिकारी, ae आहत ee 
उपविभागीय कृषि अधिकारी ee अचलपूर सहाय्यक संचालक (रामेती), अमरावती 
८ | उपविभागीय कृषि | , जि. रिक्त 
"रया (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
श्रीमती सुप्रिया रमेश शिळीमकर, तंत्र अधिकारी, | तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
8 जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती बारामती, जि. पुणे (रिक्‍त पदी) 
वि ग. श्री. सोनवणे अशोक अंबादास, जिल्हा कृषि तालुका कृषि अधिकारी, परळी, जि. बीड 
अधिकारी, (सामान्य) जिल्हा परिषद, जालना  । (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि ०३१७/प्र.क्र.२७१/१५ओ 


अ.क्र अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्री. खान मोहम्मद जहूर अहमद खान, तंत्र 
” १ | अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
साकोली, जि. भंडारा 


जिल्हा बिज प्रमाणीकरण अधिकारी, परभणी 
(रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्‍त अधिका-याने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाळ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१९१६५०३३०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ee Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
S Uu r | V S a mM b h a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
And ADF Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


Dhapate जव माया 
(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. अ.मु.स. सचिव ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
६. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

८. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

९. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


